तालुक्‍यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील अभ्यासक्रमांकरीताचे विद्यार्थ्यांचे 
परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३८१/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग क्रमांक एफईडी-१५९२/१२०२/(११३२)/साशि-५, 
दिनांक १८/१०/१९९३ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, 
दिनांक २३/१०/२०१८ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक शुल्क-५२१८/प्र.क्र.४१३/मशि-२, 
दिनांक ३/११/ २०१८ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.२ येथील महसूल व वन विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २३/१०/२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यातील सन २०१८ च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या १८० 
तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सद्ृष्य परिस्थिती जाहिर करण्यात आली आहे. त्याकरीता काही सवलती लागू 
करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आळी आहे. या सवलतीमध्ये शालेय/महाविद्यालयीन परीक्षा 
शुल्कात माफी, ही एक सवलत अंतर्भूत आहे. 


शासन निर्णय- 

महसूल व वन विभागाच्या दिनांक २३/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
आदेशानुसारतंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमांकरीता विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क 
माफ करण्याकरीता शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


(१ शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दिनांक 
२३/१०/२०१८ अन्वये राज्यातील सन २०१८ च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या 
१८० तालुक्यातील जे विद्यार्थी तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील विविध 
अभ्यासक्रमांकरीता प्रवेशित झाळे असतील अशा विद्यार्थ्यांचे संबंधित विद्यापीठाचे/महाराष्ट्र 
राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे चाळू शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावे. 


(२) ही परीक्षा शुल्क माफीची योजना राज्याचा अधिवासी असलेल्या व रुपये ८.०० लाख या 
मर्यादेपर्यंत कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या विद्यार्थ्याकरीता लागू राहिल. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३८१/तांशि-४ 


(३) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना या 
योजनेंतर्गत ५०% परीक्षा शुल्क अनुज्ञेय असल्याने विद्यार्थ्याना केवळ ५०% परीक्षा शुल्क 
माफी अनुज्ञेय राहील. 


(४ ही सवलत खालील विद्यार्थ्यांना लागू असणार नाही- 


अ) ज्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या अन्य शैक्षणिक सवलतीनुसार १०० टक्के परीक्षा शुल्क 
माफीची सवलत उपलब्ध आहे. 

ब) जेविद्यार्थी त्याच परीक्षेस दुसर्‍यांदा FAS असतील . 

क) जे विद्यार्थी बहिस्थ (External) म्हणून नोंदले असतील. 

ड) ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक शहरात प्रत्यक्ष राहतात, नोकरी-धंदा करतात, परंतु त्यांच्या नांवे 
गावी शोत जमिन आहे stam विद्यार्थ्यांना 


(4) या परीक्षा शुल्क माफी मुळे होणारा खर्च विहित कार्यपध्दतीनुसार भागवणे आव्यक राहिल. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११ ०५१६५०४२५७०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a Nn a A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
© Techni 


arashtra, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee2301 1448 


Dharurkar Sa er a 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


ion Department, postalCode=400032, 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 

कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, जि.रायगड 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१ 

७ सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सवी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
८) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण, मुंबई, खेरवाडी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

९) सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३८१/तांशि-४ 


१०) सर्व जिल्हाधिकारी 

११) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अवर सचिव (तांशि-३/ विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई 

१९) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

२०) निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


